कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) यांची 
बदली रद्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस- १११८/(२४८/२०१८)/आ (वर्ग- १) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १२ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा:- जलसंपदा विभाग, शासन आदेश क्र.एलटीएस-१११८/(१७३/२०१८)/आ.(वर्ग-१), दि.३१.०५.२०१८. 


शासन आदेठा :- 


श्री.विलास चिंतामण गुंबाडे, सहायक मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जळसंपदा विभाग, नाशिक यांची 
संदर्भीय दि.३१.०५.२०१८ च्या आदेशान्वये सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने कार्यकारी अभियंता तथा अवर 
सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर बदलीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


२. आता, प्रशासकीय कारणास्तव श्री.गुंबाडे यांचे संदर्भीय येथील दि.३१.०५.२०१८ चे बदली आदेशा रद्द 
करण्यात येत आहेत. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११२१२०१४७८०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


: Digitally signed by Sanjay Namdeo 101 
Sa njay DN: त्वा, o=Government Of Maharasht 
Water R Department, 
stalCode=400032, st=Mahi hy 
2.5.4.20=5459d36186f52b61cb47b4246001e4: 
a aa) eo Obbd80c48f89adea8f0037e86089342 14, 
serialNum| ber=5d495c041ec26693ec8970305b 
3bf74fd0e430fcd53917c7f440a44ac2dc6a30, 
Jadhav 0 
Date: 2018.11.12 12:05:02 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२) सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

३) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
४) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

५ मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

६ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
७ सर्व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग. 


शासन आदेश क्रमांकःएसएलएस-१११८/(२४८/२०१८)/आ .(वर्ग- १) 


८) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

९) खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्राळय, मुंबई. 
१०) संबंधीत अधिकारी. 

११) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

१३) कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


